Reg . No. NP CITY / 236 / 2018-20 . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ७ , अंक २२ ] 


गुरुवार ते बुधवार , जून ३ - ९ , २०२१ / ज्येष्ठ १३-१९ , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे ५ , किंमत : रुपये ३०.०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - नागपूर विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


पृष्ठे 


पृष्ठे 


नाही . 


१-८ 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , पदोन्नती , 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार - ब 
व चार - क , यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 
त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित 
असलेले नियम व आदेश . 


भाग एक - अ .- ( भाग चार - ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात 

आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी 
संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व 
पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , 
जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक 
निधी लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात 
आलेले आदेश व अधिसूचना . 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ . इ . , केवळ नागपूर १-५ 

विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 


शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


नाही . 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ९ २६ . 


जिल्हाधिकारी , यांजकडून 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ कलम ११ ( १ ) अन्वये . 


क्रमांक कलि - उजिअ - भूसं - वि.पा.वि.म. - कावि -२ ९९ -२०२१ . 


ज्याअर्थी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना , महसूल व वन 
विभाग , क्रमांक संकीर्ण ११-२०१४ - प्र.क्र . ७७ - अ -२ , दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात 
आलेला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - ओ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी 
हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 
ना . - एक -१ ( १५३ ९ ) . 

( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जून ३ - ९ , २०२१ / ज्येष्ठ १३-१९ , शके १ ९ ४३ 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन " असा करण्यात आलेला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात 
यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आलेला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , 
असे वाटते , ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - दोनमध्ये दिलेले आहे 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , सदर्ह प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची - तीनमध्ये दिलेली आहेत ; 


आणि ज्याअर्थी , सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - चारमध्ये दिलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - पाचमध्ये दिलेला आहे . 


त्याअर्थी , आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही : 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका - यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल : 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरःस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका - यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 


तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) अनुसार जिल्हाधिकारी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) यांच्या 
नियम -१० च्या उप - नियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे . 


आणि म्हणून त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी , ( भूसंपादन ) , विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ , वर्धा यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 


अनुसूची - एक 


जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ३४५ - एलएक्यु - ४७-२०१९ -२०२० , गाव काजळसरा , तालुका देवळी , जिल्हा वर्धा . 


अ.क्र . 


भूमापन किंवा गट क्रमांक 


क्षेत्र 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


हे . आर 


१ 


१६४ 


० ०३ 


२ 


१६५ 


०१७ 


३ 


१६ ९ 


००४ 


४ 


१७१ 


००६ 


५ 


१७२ 


००६ 


६ 


१७३ 


० ०५ 


७ 


१७४ 


० ०३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जून ३ - ९ , २०२१ / ज्येष्ठ १३-१९ , 


शके १ ९ ४३ 


३ 


अनुसूची - एक - चालू 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


हे . आर 


८ C 


१७५ 


० १० 


१७६ 


००८ 


१० 


१७७ 


००५ 


११ 


१७८ 


०२५ 


१२ 


१७ ९ 


एकूण अदमासे क्षेत्र 


० ९ ४ 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


: 


उपमुख्य अभियंता ( निर्माण ) , मध्य रेल्वे , वर्धा 


सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


: 


वर्धा - नांदेड रेल्वे लाईनकरीता . 


: 


सामाजिक कल्याण साधण्याकरीता काजळसरा या परिसरातील जमीन उठित करण्यास व 


समाजाला मिळणारे लाभ 
( आर्थिक , रोजगार , पायाभूत सुविधा , 
सोयी - सुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात ) 


पाण्याचा स्त्रोत वाढविण्यास सोयीसुविधा यांचा लाभ परिसरातील जमीन कास्तकरांना होणार 


आहे . 


अनुसूची - तीन 


बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 


कुणीही व्यक्ती किंवा कुटुंब विस्थापित होत नाही . 


अनुसूची - चार 


सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश 


( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास 
करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क 
अधिनियम , २०१३ चे कलम १० ( क ) व त्या अनुषंगाने महसूल व वन विभाग , महाराष्ट्र शासन 
यांची अधिसूचना दिनांक १७ एप्रिल , २०१८ अन्वये सामाजिक प्रभाव निर्धारणातून सूट . 


अनुसूची - पाच 


नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


( अ ) 


प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका - याचे पदनाम 


: - निरंक 


( ब ) 


प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 


निरंक 


( क ) 


निरंक 


ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे 
त्या अधिसूचनेचा तपशील विस्तृत विवरण ( निर्गमित करण्यापूर्वी भरावे ) 


टीप - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ , वर्धा या 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


वर्धा : 


प्रेरणा देशभ्रतार , 


दिनांक ५ मे २०२१ . 


जिल्हाधिकारी , वर्धा . 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जून ३ - ९ , २०२१ / ज्येष्ठ १३-१९ , शके १ ९ ४३ 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ९ २७ . 

आयुक्त , वस्त्रोद्योग तथा अतिरिक्त निबंधक , सहकारी संस्था , यांजकडून 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ अंतर्गत नोंदणी रद्द आदेश . 


क्रमांक कार्या -६ ( २ ) -सुतगि - २१२१-२०२१ . - 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार व महाराष्ट्र शासन , सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभाग , 
मंत्रालय , मुंबई यांचे आदेश क्रमांक सीएसएल -१४ ९३-११६२ - सीआर - ४७-१५ - सी , दिनांक ७ ऑगस्ट , १ ९९ ३ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार मी , 
शीतल तेली - उगले , आयुक्त , वस्त्रोद्योग तथा अतिरिक्त निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , नागपूर याद्वारे. 


१. वसंतदादा सहकारी सूतगिरणी मर्या . , देवळी , तालुका देवळी , जिल्हा वर्धा या संस्थेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 

चे 
कलम १० ९ ( १ ) च्या तरतुदीनुसार परिसमापनाची कार्यवाही बंद करीत आहे . 


२. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार याद्वारे , वसंतदादा सहकारी सुतगिरणी मर्या . , 
देवळी , तालुका देवळी , जिल्हा वर्धा या संस्थेची नोंदणी रद्द करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ च्या तरतुदीनुसार या संस्थेचे या आदेशाचे तारखेपासून विसर्जन झाले असे समजण्यात 
येवून ही सूतगिरणी निगमनिकाय वा एकव्यक्तीभूत संस्था असण्याचे बंद होईल . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम ८ ९ ( १७ ) चे प्राप्त अधिकारानुसार उपरोक्त नमूद नोंदणी रद्द करण्यात आलेल्या सूतगिरणीची 
सर्व मालमत्ता , चीजवस्तू आणि योग्य दावे , संस्थेच्या सर्व कामकाजाशी संबंधित असलेली पुस्तके , अभिलेख इतर दस्तऐवज अभिरक्षक आपल्या 
अभिरक्षेत आणि नियंत्रणाखाली ठेवील व अभिरक्षक बँक खात्यातील शिल्लक राहिलेली रक्कम किंवा सूतगिरणीच्या अन्य कोणत्याही मालमत्तेतून प्राप्त 
रक्कम निहीत ( Vest ) झाल्याचे आदेशित करून ( सदर रकमा बँकेकडून / अन्य स्त्रोताद्वारे प्राप्त करून घेवून ) आयुक्त , वस्त्रोद्योग , महाराष्ट्र राज्य , 
नागपूर यांचे अतिरिक्त निधी खाती वर्ग करण्यासाठी निबंधकाच्या वतीने सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , तालुका देवळी , जिल्हा वर्धा यांची 
अभिरक्षक ( Custodian ) म्हणून नियुक्ती करीत आहे . 


सदरहू 

आदेश आज दिनांक २ ९ एप्रिल , २०२१ रोजी माझे सही व शिक्क्यानिशी पारित करण्यात येत आहे . 


शीतल तेली - उगले ( भा . प्र . से . ) , 


आयुक्त , 
वस्त्रोद्योग तथा अतिरिक्त निबंधक , 


नागपूर : 
दिनांक २ ९ एप्रिल २०२१ . 


सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , नागपूर . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ९ २८ . 

सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , यांजकडून 


क्रमांक जिदुविअ - नाग - सहकार - मत्स्य संस्था नोंदणी - ६७१-२०२१. 


मी , एस . के . कोल्हे , सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , नागपूर जाहीर करतो की , भोईराज मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्था मर्या . , खडकी , 
ता . हिंगणा , जि . नागपूर या सहकारी संस्थेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) 
कलम ९ ( १ ) नुसार नोंदणी केली असून , नोंदणी क्र . एनजीपी - एचजीएन - आरएसआर - एनसी - ३७१ - एफ -२०२१ , दिनांक २० एप्रिल , २०२१ आहे . 


सदर संस्थेचे वर्गीकरण “ कृषी संस्था ” असून उपवर्गीकरण “ इतर कृषी संस्था ” महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम १२ ( १ ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) अनुसार केलेले आहे . 


एस . के . कोल्हे , 


नागपूर : 


सहाय्यक निबंधक , 


दिनांक २० एप्रिल २०२१ . 


सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , नागपूर . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जून ३ - ९ , २०२१ / ज्येष्ठ १३-१९ , शके १ ९ ४३ 


५ 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ९ २ ९ . 

क्रमांक सनिला - नियमन - संस्था नोंदणी अधिसूचना -४३ ९ - २०२१. 


सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , ता . लाखनी याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , माँ गायत्री बहुउद्देशीय सुशिक्षित बेरोजगार सेवा सहकारी 
संस्था मर्या . , खराशी , ता . लाखनी , जि . भंडारा ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ मधील तरतुदीनुसार नोंदविण्यात 
आली आहे . सदर संस्थेचा नोंदणी क्र . बीएचडी - एलकेएन - जीएनएल ( एस ) -१२२८-२०२१ , दिनांक २६ एप्रिल , २०२१ आहे . 


सदर संस्थेचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” व उपवर्गीकरण " इतर संस्था ” असे आहे . संस्थेचे वर्गीकरण महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १२ ( १ ) तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) प्रमाणे करण्यात येत आहे . 


प्रमोद प्र . हुमणे , 


लाखनी : 


सहाय्यक निबंधक . 


दिनांक २६ एप्रिल २०२१ . 


सहकारी संस्था , ता . लाखनी . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ९ ३० . 


क्रमांक सनिमो - नियमन - संस्था नोंदणी - ८६-२०२१. 


सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , तालुका मोहाडी याद्वारे अधिसूचित करतो की , शिवमुद्रा बिगर शेती ग्रामीण सहकारी पत संस्था मर्या . , 
आंधळगाव , ता . मोहाडी , जि . भंडारा ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २१ ) 
चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी करण्यात आली असून तिचा नोंदणी क्र . बि.एच.डी. - एम.डी.आय. - आर.सी.आर .- ( सी.आर ) -५१५-२०२१ , 
दिनांक २७ एप्रिल , २०२१ असा आहे . नोंदणी दिनांक २७-०४-२०२१ रोजी करण्यात आली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम १२ ( १ ) व त्या खालील महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये सदरील संस्थेचे वर्गीकरण “ साधन संपत्ती संस्था 
असून उपवर्गीकरण " कर्ज देण्या - या साधन संपत्ती संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


" 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ९ ३१ . 


क्रमांक सनिमो - वि २ - नियमन - संस्था नोंदणी - ९५-२०२१. 


सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , तालुका मोहाडी याद्वारे अधिसूचित करतो की , नवजागृत सुशिक्षित बेरोजगार बहुउद्देशीय सहकारी संस्था 
मर्यादित , पालोरा , ता . मोहाडी , जि . भंडारा ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) 
चे कलम ९ ( ५ ) अन्वये नोंदणी करण्यात आली असून तिचा नोंदणी क्र . बि.एच.डी. - एम.डी.आय. - पी.आर.डी.एल. - ५७४-२०२१ , दिनांक २७ एप्रिल , २०२१ 
असा आहे . नोंदणी दिनांक २७-०४-२०२१ रोजी करण्यात आली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १२ ( १ ) व त्या खालील 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये सदरील संस्थेचे वर्गीकरण “ सामान्य संस्था ” असून उपवर्गीकरण “ सामाजिक 
संस्था " असे करण्यात आले आहे . 


प्रमोद प्र . हुमणे , 


मोहाडी : 


सहाय्यक निबंधक , 


दिनांक २७ एप्रिल २०२१ . 


सहकारी संस्था , ता . मोहाडी . 


ना . - एक -२ ( १५३ ९ ) . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED 
AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT , CIVIL LINES , NAGPUR - 440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY 
AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI - 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


